229231)०८-१>)१%०%१ ८१ Le 
राज्यातील राष्ट्रीय/रान्य महामार्ग ब इतर मार्गावरील 
टोल प्लाझांमध्ये आरएफआयडी तंत्रज्ञानाची 
अंमलबजावणी या कामाचे नियोजन, 
अंमलबजावणी a सनियंत्रण करण्याकरीता 
समितीची स्थापना 


महाराष्ट्र शासन 

शासन निर्णय क्र एमव्हिडी ०७१२/प्र.क्र. १९/परिबहन ४ 
गृह विभाग, ३० वा मजला,जागतिक व्यापार केंद्र, 

कफ परेड,मुंबई ४०० ००५, दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१२ 


वाचा : केंद्रीय मार्ग परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची अधिसूचना क्रमांक एफ 
क्र एच-२५०११/४/२०११-पी अँड पी(टोल)भाग-दोन दिनांक २८ सप्टेंबर, २०११ 


प्रस्तावना 


केंद्र शासनाने टोल वसुली ब सुरळीत वाहतुकीत येणारे अडथळे दूर करण्याकरिता 
(Seamless Traffic) आधार केंद्राचे (एवण Identification Authority of India) अध्यक्ष, 
श्री.नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने इंटर ऑपरेबल 
टेबनॉलॉजी (Electronic Toll Collection) प्रस्तावित केली आहे. या समितीच्या शिफारशी केंद्र 
शासनाने स्विकारल्या असून त्याबाबतचे नमुने संदर्भाधीन शासन निर्णयाव्दारे अंतिम केले 
आहेत. यानुसार वाहनांच्या दर्शनी भागावर (Wind screen) (Radio Frequency Identifying 
Devices) आर,एफ.आय.डी. स्टीकर टॅग बसवायचे असून त्याला अनुषंगुन राज्यातील राष्ट्रीय 
महामार्ग, राज्य महामार्ग तसेच अन्य मार्गावरील टोल प्लाझांवरही वाहनांवरील हा टॅग 
ओळखणारी यंत्रणा बसवावयाची आहे. ही यंत्रणा कर वसूल करणे, ट्रेकींग, पार्कींग व ट्रॅफीक 
एनफोर्समेंट यांकरीताही उपयुक्त ठरणार आहे. देशभरात ही यंत्रणा जूलै, २०१४ पर्यंत अंमलात 


येणार आहे. 


शासन निर्णय : 


केंद्र शासनाच्या वरील सूचनेनुसार राज्यातील राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग व इतर मार्गावरील 
टोल प्लाझांवर यंत्रणा बसविण्याची व्याप्ती मोठी असून केंद्र शासनाने अंतिम केलेल्या 
नमुन्यांनुसारच अंमलबजावणी करावयाची आहे. या कामाचे नियोजन,अंमलबजावणी,सनियंत्रण 
करण्याकरीता खालीलप्रमाणे एक समिती स्थापन करण्यात येत आहे :- 


१) मुख्य सचिव - अध्यक्ष 
२) प्रधान सचिव (परिवहन) - संपर्क अधिकारी व सदस्य 


३) प्रधान सचिव (नगर विकास-२) - सदस्य 


४) सचिव (रस्ते) (सार्वजनिक बांधकाम) - सदस्य 

५) सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान) - सदस्य सचिव 

६) व्यवस्थापकीय संचालक, - सदस्य 
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या. 

७) परिवहन आयुक्‍त - सदस्य 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


the 


(Ruxrarea) 


सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
प्रधान सचिव (नगर विकास-२), आयनॉक्स सिनेमागृह, नरिमन पॉइंट, मुंबई-२१ 
प्रधान सचिव (परिवहन) गृह विभाग, ३० वा मजला,जागतिक व्यापार केंद्र,कफ परेड, 
मुंबई- ४०० ००५. 
सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान), मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
सचिव (रस्ते),सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० 032, 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या., 
नेपीयन सी रोड, प्रियदर्शनी पार्क, मुंबई-३६./बांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१ 
परिवहन आयुक्‍्त,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी परिवहन-२, गृह विभाग, ३० वा मजला,जागतिक व्यापार केंद्र,मुंबई- ५ 
निवडनस्ती गृह विभाग /परिवहन-४ 


आरएफआयडी समिती 


